पशुसंवर्धन विभागांतर्गत संस्थाना आवश्‍यक औषधी, हत्यारे, 
अवजारे, उपकरणे, रंगद्रव्ये, रसायने, यंत्रसामुग्री, लस, 
wpe, वैरणीची बियाणे, इत्यादी खरेदीसाठी 
राज्ययस्तरीय प्रशासकीय खरेदी समिती, तांत्रिक विर्निदेशा 
(Technical Specifications) ठरविण्यासाठी तांत्रिक 
विर्निदेश समिती व उपसमिती गठीत तसेच खरेदीच्या 
अनुषंगाने कार्यप्रणाली विहित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डीआयएस - २०२१/प्र.क्र.१५१/पदुम-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: - ०७ डिसेंबर, २०२२. 


वाचा:- १. कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. डीआयएस- 
२०२१/ प्र.क्र.१५१/ पदुम-४, दि. ५.०४.२०२२. 
२. कृषि, Ra, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभागाचा शासन निर्णय क्र. डिआयएस- 
२०२१ / प्र.क्र. १५१/ पदुम-४, दि.१०.०६.२०२२. 
३. उपायुक्‍त पशुसंवर्धन, गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा, गोरेगाव, मुंबई यांचे कार्यालयीन पत्र क्र. गुनिप्र/ 
शासन निर्णय / तां. मा. / 1038-34 / २०२२, मुंबई, दि. १०.१०.२०२२. 


शासन निर्णय :- 


वाचा H.2 येथील दि. १०.०६.२०२२ च्या शासन निर्णयामधील पृ. क्र. २ येथील तांत्रिक मान्यता 
देण्याच्या अनुषंगाने विहीत करण्यात आलेल्या मर्यादेसंदर्भातील रकाना खालीलप्रमाणे वाचण्यात यावा. 


अ.क्र अधिकाराचे स्वरुप अधिकार प्रदान करण्यात अंदाजित खर्च (रुपयात) 
आलेले अधिकारी / न्युनतम मर्यादा अधिकतम 
प्राधिकरण मर्यादा 
a 2 3 a aa षु 
| राज्यस्तरीय संस्थांच्या संदर्भात ।१. संबंधित जिल्हा १/- २५,००,०००/- 
औषधी, हत्यारे, अवजारे, पशुसंवर्धन उपायुक्‍त 
उपकरणे, यंत्रसामग्री, २. उपायुक्त पश्युसंवर्धन, १/- २५,००,०००/- 
इत्यादींच्या खरेदी प्रस्तावांना । गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा, 
तांत्रिक मान्यता प्रदान करणे. | मुंबई 
३. संबंधित प्रादेशिक | २५,००,००१/- | ५०,००,०००/- 
पशुसंवर्धन सहआयुक्त 
४. अतिरीक्त आयुक्त | 40,00,009/- | १००,००,०००/- 
पशुसंवर्धन, पुणे 
५. आयुक्त WRIA, | १००,००,००१/- | संपूर्ण अधिकार 
पुणे 


शासन निर्णय क्रमांकः डीआयएस - २०२१/प्र.क्र.१५१/पदुम-४ 


तसेच, पृ.क्र. २ वरील (४ ब) येथील परिच्छेदामधील गुणनियंत्रण प्रयोगशाळा, मुंबई हा मजकूर 
वगळण्यात येत आहे. 
हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ७"/५/.॥8॥॥/85॥[॥9.90/.॥ या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक संकेताक २०२२१२०७१११०२७७३०१ असा आहे. सदर शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशाने TATE, «=p SANJAY 
VISHWANATHRAO DOIJODE 
( डॉ. संजय वि. डोईजोडे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) मा.मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव मंत्रालय, मुंबई. 

) आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
३) सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 

) मा.मंत्री (पश्नुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र Wyss विकास मंडळ, जुने वळू संगोपन केंद्र, बडा STAM 
मंदिराजवळ, सिव्हिल लाईन्स, तेलंगखेडी, नागपूर. 


&) व्यवस्थापकीय संचालक, अहिल्यादेवी होळकर महाराष्ट्र मेंढी व होळी विकास महामंडळ, पुणे. 

७ सहआयुक्त WAGE, भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी राज्यस्तरीय रोग अन्वेषण विभाग, पुणे. 
८) सहआयुक्त पशुसंवर्धन, vay जैव पदार्थ निर्मीती प्रयोगशाळा, पुणे. 

९) सर्व प्रादेशिक सहआयुक्त पशुसंवर्धन 


) संशोधन संचालक, महाराष्ट्र पशु व मत्स्य विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर. 
) पशुसंवर्धन उपायुक्त, गुण नियंत्रण प्रयोगशाळा, गोरंगाव,मुंबई 
) विभागिय व्यवस्थापक, गोठित रेत प्रयोगशाळा, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद. 
) ad forest पशुसंवर्धन उपायुक्‍त. 
१४) सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, खाद्य विश्लेषण प्रयोगशाळा, गोखलेनगर, पुणे. 
) सर्व सहाय्यक आयुक्त पशुसंवर्धन, विभागीय रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा 
) महालेखापाल कार्यालय १/२ (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परिक्षण), मुंबई / नागपूर. 
) अवर सचिव (पदुम-३), कक्ष अधिकारी (पदुम-१, २ व १६), कृषी व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) निवडनस्ती पदुम-४. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


